महाराष्ट्र शासन 
क्रमांकः संकिर्ण-०७२२/प्र.क्र.१०४/बंदरे-१ गृह विभाग, दुसरा मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक :- 94 मार्च, २०२४. 
विषय:- दिघी, ता. श्रीवर्धन जि. रायगड येथील जुन्या जेट्टीची लांबी व रुंदी वाढवून तेथे लिंकस्पॅन व 
GSA बसविणे या कामाच्या रु.८७,९०,७४,७६४/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 
संदर्भ:- १. महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/अभि-३/दिघी/२०२२-२३/३२५६, 
दि.१५.०७.२०२२. 
२. महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/अभि-३/दिघी/२०२२-२३/४०१५, 
दि.०३.०९.२०२२. 
३. महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/अभि-३/वरसोली FART, ST, 
गाळ/८७१, दि.२३.०२.२०२३. 
४. महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/अभि-३/दिघी जेट्टी/२०२३-२४/१९४४, 
दि.२७.०४.२०२३. 
५. महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/अभि-३/दिघी जेट्टी/२०२३-२४/२५९५, 
दि.०९.०६.२०२३. 
६. महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/अभि-३/दिघी जेट्टी/२०२३-२४/२८६४, 
दि.२३.०६.२०२३. 
७. महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/अभि-३/दिघी जेट्टी/२०२३-२४/४२१०, 
दि.१४.०९.२०२३. 
८. महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/अभि-३/दिघी जेट्टी/२०२३-२४/४८७८, 
दि.१३.१०.२०२३. 
९. महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/अभि-३/दिघी जेट्टी/२०२३-२४/५३५०, 
दि.१०.११.२०२३. 
१०. महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/अभि-३/दिघी जेट्टी/२०२३-२४/९९५, 
दि.२१.०२.२०२४. 
११. महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे पत्र क्र. मसाम/मुकाअ/अभि-३/दिघी जेट्टी/२०२३-२४/१५३१, 
दि.१३.०३.२०२४ 
ज्ञापन:- 
महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांनी संदर्भाकीत पत्रान्वये दिघी, ता. श्रीवर्धन जि. रायगड येथील जुन्या 
जेट्टीची लांबी व रुंदी वाढवून तेथे लिंकस्पॅन व पॉन्टुन बसविणे या कामाच्या रु.८७,९०,७४,७६४/- इतक्या 
रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. 
२. सदर कामासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांनी तयार केलेले सन २०२२-२३ च्या राज्य दरसूचीवर 
आधारीत रु.८७,९०,७४,७६४/- चे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. 
३. सदर अंदाजपत्रकाची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तपासणी केली. त्यानुसार 
रु.८७,९०,७४,७६४/- इतक्या रकमेस मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
४. त्या-त्या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणा-या नियतव्ययातून प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामासाठी 
नियतव्यय उपलब्ध करण्याबाबत महाराष्ट्र सागरी मंडळाने नियोजन करावे. याकरीता अतिरिक्‍त नियतव्यय 
उपलब्ध करणे शाक्य होणार नाही. 


५. “दिघी, ता. श्रीवर्धन जि. रायगड येथील जुन्या जेट्टीची लांबी व रुंदी वाढवून तेथे लिकस्पंन व पॉन्टुन 
बसविणे" या प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकातील खर्चात वाढ होऊ नये याकरीता विहित कालावधीत काम पूर्ण 
होईल याची दक्षता घ्यावी. 

६. ही मान्यता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नियोजन विभाग व वित्त विभाग यांनी त्यांच्या अनुक्रमे दि. 
०३.०१.२०२४, दि. ०५.०३.२०२४ व दि. ११.०३.२०२४ च्या टिप्पण्यांन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार प्रदान 
करण्यात येत आहे. 

७. सदर कामासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.बी-७, ३०५१-बंदरे व दिपगृहे, ८०- सर्व साधारण, १९०- 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (००) (०२) महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डास सहाय्य अनुदान 
तरंगती जेट्टी व तत्सम सुविधा पुरविणे (कार्यक्रम) (३०५१ १८३५) या लेखाशिर्षाखाली ३५, -भांडवली मत्तेच्या 
निर्मितीकरीता अनुदान या उद्दिष्टाखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 

८. सदर कामाची सुरूवात सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून सुरू होत आहे. 

९. प्रस्तावित कामाचे वर्षनिहाय खर्चाचे नियोजन पुढीलप्रमाणे राहील. 


आर्थिक वर्ष अपेक्षित खर्च सुरू असलेल्या इतर | एकूण मंजूर तरतूद 
कामासाठी आवश्‍यक 
तरतूद 
a तागा , 2. 3. ४. 
२०२३-२४ १०.०० कोटी १६८.०० कोटी १७८.०० कोटी 
२०२४-२५ ६०.०० कोटी १८५.०० कोटी २३५.०० कोटी 
२०२५-२६ १८.०० कोटी २३५.८० कोटी २५३.८० कोटी 
१०. सुरू असलेल्या कामाचे वित्तीय नियोजनाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 
एकुण मागील  । चालुवर्षात | पुढील वर्षासाठी carry 
अ.क्र कामाचे नाव अपेक्षित | वर्षाअखेर अपेक्षित forward करावयाची 
खर्च | झालेला खर्च खर्च तरतूद 
फित २ ३ 1 ४ षु ६ 
अ | ब | क 
ea मोरा, ता. उरण, रायगड येथे | १९.२३ ed ,00 १९.२३ = .00 = .00 a .00 
जेट्टीचे मजबुतीकरण करणे . कोटी कोटी 
२ | बोरीवली, (मुंबई) येथे WRT] ११.९९ | .०० ११.९९ | ,00 wl ,00 P| 00 
जेट्टीच्या लगत पार्किंग सुविधा | कोटी कोटी 
निमार्ण करणे. 
३ | खाडवारेश्री, ता. (पालघर) AM} ८.९० Baa ,00 ८.९० कोटी oe] ,00 fiat ,00 (on ,00 
प्रवासी सुविधांचे बांधकाम करणे. | कोटी 
४ | थळ, ता. अलिबाग, जि. रायगड | १०.९५ ean ,00 ४.१९ कोटी heal ,00 = ,00 ha ,00 
येथील जेट्टीची दुरुस्ती करणे, कोटी 
५  ।मनोरी, मुंबई उपनगर येथे | ६.३१ Lae) 00 १.५६ कोटी । ४.७५ lines 00 laa 00 
वाहनतळ विकसीत करणे कोटी कोटी 
६ | oN, ता. मुरुड, जि. रायगड | ४.९३ eam ,00 ४.९३ कोटी वि .०० पं .०० aa ,00 
aie प्रवासी  टर्मिनळ कोटी 


एकुण मागील =| चालुवर्षात ' पुढील वर्षासाठी carry 
अ.क्र कामाचे नाव अपेक्षित | वर्षाअखेर अपेक्षित forward करावयाची 
खर्च | झालेलाखर्च | खर्च तरतूद 
इमारतीलगत वाहनतळ विकसीत 
करणे 
७ | घोडबंदर, ता.जि. ठाणे येथे | ४.९८ | ४.९८ कोटी | | | 
प्रवासी जेडडीला वाहनतळ व| कोटी 
टर्मिनल इमारत बांधकाम करणे 
८  । वेलदूर, ता. गुहागर, जि.। ४.८० | १.९८ कोटी | ia | 
रत्नागिरी येथे प्रवासी जेट्टीचे| कोटी 
मजबुतीकरण करणे. 
९ बागमांडला, ता. श्रीवर्धन, रायगड | २.९५ | २.९५ कोटी । | णि 
येथे जेट्टीजवळ पार्किंगची जागा| कोटी 
वाढवणे. व इतर सुविधा पुरविणे. 
| मांडवा, ता. अलिबाग, रायगड । २.९१ | २.९१ कोटी a | |, 
मांडवाजेट्टीजवळ मुख्य | कोटी 
कमानिच्या जवळ संरक्षण भिंत 
बांधणे. 
| वरेडी अंतर्गत रायगड वरेडी| १.९१ | १.९१ कोटी गि ial | 
कोळीवाडा येथे जेट्टी व yar} कोटी 
निवारा होड बोधणे. 
१२ | ठोखाडी, ता. श्रीवर्धन, fer] १.४६ | १.४६ कोटी गि ia | 
रायगड येथे जेट्टीची दुरुस्ती| कोटी 
करणे. 
१३ । पिपळास, ता. भिवंडी, जि. ठाणे | १.४० शि १.४० कोटी शि | |, 
येथील अस्तित्वातील रँपची।| कोटी 
दुरुस्ती व मजबुतीकरण करणे व 
सुशोभिकरण करणे 
१४ | ord. Bret अंतर्गत अंबावाडी | ०.६३ | ०.६३ कोटी शि | ie 
येथे जेट्टी बांधणे, ता.पेण, जि. कोटी 
रायगड 
१५ ।ग्रा.पं. दादर, ता. पेण, जि. | ०.६० पि ०.६० कोटी ण a ie 
रायगड येथे जेट्टी व निवारा होड कोटी 
बांधणे 
१६ । ग्रा.प.वाशी अंतर्गत रायगड | ०.५५ al ०.१८ कोटी | ०.३७ | 7 
ओढांगी येथे जेट्टी व प्रवासी | कोटी कोटी 
निवारा ars बांधणे. 
१७ | वढाव रायगड अंतर्गत भाल येथे | ०.५० शिका ०.५० कोटी a ष्ण aa 
जेट्टी व प्रवासी निवारा ars बांधणे. | कोटी 


एकुण मागील =| चालुवर्षात | पुढील वर्षासाठी carry 
अ.क्र कामाचे नाव अपेक्षित | वर्षाअखेर अपेक्षित forward करावयाची 
खर्च | झालेलाखर्च | खर्च तरतूद 

१८ | Od. रावे अंतर्गत रायगड रावे| ०.४७ णि ०.३० कोटी | ०.१७ | | 
कोपर येथे जेट्टी व vars frat | कोटी कोटी 
शेड बोधणे. 

१९ | कुरंधुंडा, ता. संगमेश्‍वर, जि. | ०.४१ | ०.३० कोटी | ०.११ णि णं 
रत्नागिरी येथे बंदरालगत कोटी कोटी 
रस्त्याला संरक्षक भिंत बांधणे 

२० | करंजा बंदर ता. उरण, जि. । ०.३३ | ०.३० कोटी | ०.०३ ia i 
रायगड येथे fasts घाट चौथरा | कोटी कोटी 
वाढविणे व सुशोभिकरण करणे. 

२१ | ग्रा.पं. वढाव अंतर्गत कान्होबा येथे | ०.२८ aml 0.20 कोटी | ०.०८ मि 
जेट्टी व निवारा ars बांधणे कोटी कोटी 

२२ । कोंढरीपाडा, ता. उरण, जि. | ०.२७ | ०.२० कोटी | ०.०७ ia | 
रायगड येथील विसर्जन घाट येथे कोटी कोटी 
चौथरा वाढविणे 

२३ | करंजा प्रवासी जेट्टी येथे प्रवासी | ०.२० शि ०.२० कोटी _ | P| 
aS बांधणे, ता. उरण, जि. कोटी 
रायगड 

२४ | मुरबे, ता. रायगड येथे पाईल द्वारे | १२.३३ शिंगी ४.३७ कोटी | ७.९६ नं | 
जेट्टीची लांबी वाढविणे. कोटी कोटी 

२५ | नायगाव, ता. वसई (ठाणे) येथे | ११.२४ al ४.०० कोटी | ७.२४ lal a 
पाईल जेट्टी बांधणे कोटी कोटी 

२६ | कोंडीवली, ता. श्रीवर्धन, जि. | ७.५८ | 4.00 कोटी । २.५८ णि ri 
रायगड येथे जेट्टीचे बांधकाम | कोटी कोटी 
करणे 

२७ | आरावी ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड | ६.८३ Lo | ५.०० कोटी | १.८३ faa ae 
येथे जेट्टीचे बांधकाम करणे कोटी कोटी 

२८ । हरीहरेश्वर, ता. श्रीवर्धन, जि. | ६.१३ | ५.०० कोटी | १.१३ गि गि 
रायगड येथे Vets बांधकाम कोटी कोटी 
करणे 

२९ ।न्हावे नवखार, ता. रोहा, जि. | ४.९७ Rial ४.९७ कोटी | feet lea 
रायगड येथे जेट्टी बांधणे कोटी 

३० ।अर्नाळा किल्ला, ता. वसई, | ४.८४ शि ४.८४ कोटी शि im P| 
(पालघर) येथे प्रवासी सुविधांचे | कोटी 
बांधकाम करणे 

३१ | निवखोल,येथे जेट्टी बांधणे, ता. | ३.१७ शिव्या २.१७ कोटी । १.०० ) ae 
कर्ला, जि. रत्नागिरी कोटी कोटी 


एकुण मागील । चालुवर्षात | पुढील वर्षासाठी carry 


अ.क्र कामाचे नाव अपेक्षित | वर्षाअखेर अपेक्षित forward करावयाची 
खर्च | झालेलाखर्च | खर्च तरतूद 
३२ | pers, ता. संगमेश्वर, जि. | ०.४९ ०.३० कोटी । ०.१९ ” | 
रत्नागिरी येथे बंदरालगत संरक्षक कोटी कोटी 
भिंत बांधणे 
३३ | OR, ता. पालघर, जि. पालघर | १.८५ ४ | १.८५ कोटी a oe ia 


येथे दिपस्तंभाचे बांधकाम करणे कोटी 


३४ । वेहेळे ता. भिवंडी, जि. ठाणे येथे | १.५० १.५० कोटी शि ia i. 
ded जेट्टी येथे सुशोभिकरण | कोटी 
करणे व प्रवासी शेड बांधणे 
३५ | मौजे पालशेत बाजारपेठ खारवी | २.१४ १.०० कोटी | १.१४ | शि 
वस्ती येथे संरक्षक भिंत बांधणे, | कोटी कोटी 
ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी 
एकुण १४९.७५ an 999.20 | २८.६५ = laa 


कोटी कोटी कोटी 


११. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५९/२३/रा.मं १, दि.०३.०१.२०२४, 
नियोजन विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.११०/का.१४६१, दि.०५.०३.२०२४ व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ 
क्र. २१४/ २०२४/ व्यय-८, दि.११.०३.२०२४ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१५२१४११४८०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
MURLIDHAR 1. 000000. 


MADANRAO MUNDE ३-५ या 
(मुरलीधर मुंडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव 

२. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

प्रधान सचिव (बंदरे), मंत्रालय, मुंबई, 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
निवडनस्ती(बंदरे-१) 


Cc 
ae 


on ७ © 


